मुंबई शाहरामध्ये स्वयं अर्थसहाय्यित 
विद्यापीठाचे Vertical University Campus 
स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/(१४४/१७)/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ : झासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१७/(१४४/१७)/विशि-४, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
श्री.अरुण बोंगिरवार, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समितीची स्थापना 
करण्यात आली होती. सदर समितीच्या काही शिफारशींचा स्विकार करुन मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
Vertical University Campus बाबत तरतूद नाही. 

तथापि, मुंबई शहरातील विविध प्रायोजक मंडळांकडून स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ (Vertical 
University Campus) सुरु करण्याची मागणी प्राप्त होत असल्याने, ते स्थापन करण्यासंदर्भात निकष निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई शहरामध्ये स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ (Vertical University Campus) स्थापन करण्यासंदर्भात 
निकष निश्चित करुन त्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी खालील समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
हि डा श्री.जयंत बांठीया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२  श्री.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
३ | SI fac US, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
४ । सह सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, पुणे सदस्य 
५ । श्री.डी.पी. गोमारे, सेवानिवृत्त सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 
६ | सह सचिव / उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण निमंत्रक 
विभाग 


२. उपरोक्त समिती खालील बाबींचा सर्वंकष विचार करुन शासनास अहवाल सादर करेल:- 

e Vertical University Campus सुरु करावयाच्या इमारतीमध्ये wad विद्यापीठाचेच कामकाज करता 
येईल (Single Campus) की अन्य खाजगी कंपनींची कार्यालय चाळू असतील (उदा. खाजगी बँका, 
उद्योजकाचे कार्यालय इ.) तर ती सुरु ठेवणे विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक हित विचारात घेता उचित ठरेल 
किंवा कसे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(१४४/१७)/विशि-४ 


3: 


मुंबई शहरातील लोकसंख्येची घनता व उपलब्ध पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन Vertical University 
Campus ची मर्यादा निश्चित करण्याची आवश्‍यकता. 

राज्यातील मुंबई शहरातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठाच्या 
Vertical University Campus ची स्थापना करणे उचित ठरेल किंवा कसे, त्यादृष्टीने उपाययोजना 
करण्यासाठी बदल सुचविणे. 

एखादे प्रायोजक मंडळ Brown field शी संबंधित प्रचलित निकष पूर्ण करीत नसेल तर अशा प्रायोजक 
मंडळास Vertical University Campus सुरु करण्यास मान्यता देणे योग्य ठरेल किंवा कसे. 


UGC (Establishment of and maintenance of standards in Private Universities) Regulations, 2003 
च्या प्रचलित तरतुदीनुसार हटवा University Campus YS करणे योग्य ठरेल किंवा कसे. 


Vertical University Campus संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त करणे 
MASI वाटल्यास त्या नेमक्या कोणत्या बाबीसंदर्भात असाव्यात. 

Vertical University Campus स्थापन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या नेमकी किती असावी. 

अन्य देशात कार्यरत असलेल्या Vertical University Campus विषयक सोयीसुविधा व अन्य शैक्षणिक 
बाबींचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारशी करणे 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अन्य राज्यांत Vertical University Campus स्थापन करण्यासाठी मान्यता 
दिली असल्यास, तेच निकष मुंबई शहरात Vertical University Campus स्थापन करण्यासाठी लागू 
करणे योग्य राहिल किंवा कसे. 

वरील मुद्दयांव्यतिरीक्त अन्य काही महत्वाचे मुद्दे आवश्‍यक वाटल्यास त्यांच्या आधारे शिफारशी करणे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२७१४४०३६०८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 

. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. श्री.जयंत बांठीया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. श्री.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

. डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

. सह सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, पुणे 

. श्री.डी.पी. गोमारे, सेवानिवृत्त सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सह सचिव / उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
सचिव(उवतंशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


-O 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 

DI Gi ॥ Of Maharashtr i=Higher and 
ameer क ताच्या 

st=Mi shtra, 

2.5.4. 6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bf0bd20c865128 

1018421¢354bdd: 

INumber=6ee64cf9b42881 1 25c3715a5db341b5827c5743c72 
axman h QS कया द यायी णव 
ite: 2020.02.27 14:45:39 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१०.निवडनस्ती(विशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


